केंद्रिय राखीव पोलीस दल,तोराळी 
(aon येथीळ सीआरपीएफ 
कँपसाठी तिलारी जलविद्युत 
प्रकल्पातून बिगर सिंचन पाणी आरक्षण 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. बिसिंआ२०१८/(४४६/१८)/सिंव्य (धो-२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०२/०२/२०१९ 


वाचा :- १) कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र दि.२७/०८/२०१८ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १००१/(१५४/०१)/सिंव्य (धोरण),दि.२१/१/२००३. 
३) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१३/(४१५/१३)/सिव्य (धो), दि. १६/८/२०१४ 
४ शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१५/(४४/१५)/सिं.व्य.(धो), दि. १७/११/२०१६ 
५) शासन निर्णय क्र. SAG २०१५/(८३६/२०१५)/सिं.व्य.(कामे), दि.१७/११/२०१६ 
६) महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुअ(.नऊ)/माहिती /७७० 
दि.०४/०१/२०१९ 
७) उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९६/ऊर्जा-४ 
दि.१६/०१/२०१९ 
प्रस्तावना:- 
१.० संदर्भिय पत्र क्र.१ अन्वये कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ,ठाणे यांचेकडून तिलारी 
जलविद्युत प्रकल्पातून केंद्रिय राखीव पोलीस दलाचे" CoBRA School of jungle Warfare and Tactics (CSUWT)” 
प्रशिक्षण केंद्र,तोराळी, ता.खानापूर, जि. बेळगावी, कर्नाटक यांचा बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्राप्त झालेला आहे. 
संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी क्षेत्रिय वाटपाच्या 
मर्यादेनुसार सुधारित स्तर निश्चित करण्यात आलेले आहेत.या शासन निर्णयाच्या परि.२.२ अन्वये मा.मंत्री (जसं) यांच्या 
मान्यतेने तोराळी (जि.बेळगावी) येथील सीअरपीएफ कँपसाठी जलविद्युत प्रकल्प मुख्य धरण, धामणे जलाशयातून 
घरगुती (पिण्याचे पाणी) वापराच्या प्रयोजनासाठी सन २०३१ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन०.२८३८दलघमी पाणी 
आरक्षणास मंजुरी देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
संस्थेचे नांव पाणी वापराचा | जलाडऱय/कालवा मंजूर केलेले पाणी 
प्रकार नदीचे नांव आरक्षण (दलघमी) 
1१] २ 2 ४ 
CoBRA School of jungle घरगुती तिलारी ०.२८३८ 
Warfare and Tactics (CSUWT)” | (पिण्यासाठी) जलविद्युत 
प्रशिक्षण केंद्र,तोराळी, ता.खानापूर, प्रकल्प,मुख्य 
जि. बेळगावी, कर्नाटक धरण धामणे 


२.० उपरोक्त नमूद प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१३/(४१५/२०१३)/सिंव्य (धोरण), दि. १६/८/२०१४ नुसार जिल्हा नगर 
परिषदा/ ग्रामपंचायती/ नगरपालिका/नगरपंचायती/कटकमंडळे या आर्थिकदृष्टया सक्षम नसल्याने 
त्यांच्याकडून पिण्याच्या पाणी आरक्षणापोटी सिंचन पुन:स्थापना खर्च घेण्यात येवू नये. तसेच शासन निर्णय 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ२०१८/(४४६/१८)/सिंव्य (धो-२) 


वि 


१०, 


११: 


क्र. संकीर्ण २०१५/ (प्र.क्र.२७४/नवि-३३), दि. १७/१२/२०१६ नुसार घरगुती पिण्याच्या पाणी प्रयोजनासाठी 
राज्यातील क व ड वर्ग महानगरपालिकांच्या बिगरसिंचन आरक्षणाच्या प्रस्तावांस मान्यता देताना सिंचन 
पुर्नस्थापनेचा खर्च माफ करण्यात यावा. 

बिगर सिंचन पाणी पुरवठयासाठी करारनाम्याचा सुधारीत नमुना व मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्र 
शासन,पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र. बिपापू १००१/(७१३/२००१)/सिंव्य(धो), मुंबई- ३२, दि. 
७/४/२००३ अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार करारनामा करण्यात यावा. 

शासन परिपत्रक क्र. WI -२०१५६/(प्र.क्र.४००/२०१५)/सिव्य (महसूल) दि.१५/१२/२०१५ अन्वये बिगर 
सिंचन पाणीवापराचे करारनामे करणे व नुतनीकरण वेळेवर करणे बाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या 
आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

जलस्त्रोत प्रदुषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणी करणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे 
या विषयाबाबत झासन निर्णय क्र. पापव २०१५/(प्र.क्र.८८/२०१५)/सिव्य (महसूल) दि. २१/४/२०१६ मधील 
अटींचे पालन करणे पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक राहील. 

महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१०/(४०७/१०)/सिंव्य (धोरण), दि. 
२९/६/२०११ अन्वये करारनामा करताना बिगरसिंचन पाणीवापरकर्ते अंतिम पाणी मागणी प्रमाणे टप्पाटप्पाने 
पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करु हाकतील. 

शासन निर्णय क्र. देवदु २०१५/(८३६/२०१५)/सिंव्य (कामे), दि. १७/११/२०१६ अन्वये पाटबंधारे विकास 
महामंडळाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन पाटबंधारे महामंडळाकडे वर्ग 
करणे व पाणीपट्टीची रक्‍कम प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खर्च करण्यास मान्यता 
देणेसाठीचा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 

पाणी उचलण्याची/ पुरवठ्याची जागा व क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार इतर अटी शार्तीचा अं्तभाव करून संबधित 
मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर ज्ञापन तात्काळ निर्गमित करावे. 

उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभागाचे संदर्भ पत्र क्र. संकीर्ण-२०१८ / प्र.क्र.३९६/ऊर्जा-४ व महानिर्मिती 
कंपनीचे संदर्भ पत्र क्र.मुअ (नऊ)/माहिती/क्र.७७०मधील अभिप्रायानुसार वीज निर्मितीतील घट नियंत्रणबाह्य 
असल्यामुळे महसुली तुटीची भरपाई अंतिम समायोजनाव्दारे वीज नियामक आयोगाकडून करुन घेता 
येईल.यासाठी जलसंपदा विभागाकडून भरपाई मागण्याची आव्यकता नाही . 

तिलारी जलविद्युत प्रकल्पातून सदर ०.२८३८ दलघमी पाणी आरक्षणामुळे प्रकल्पीय सिंचनाच्या तरतुदी 
मध्ये जर घट होत असेल तर शासन निर्णय दि. १६/०८/२०१४ नुसार सिंचन पुर्नस्थापनेच्या खर्चाबाबत 
महामंडळ स्तरावर कार्यवाही करावी. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे संदर्भ पत्र क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३९६/ऊर्जा व महानिर्मिती कंपनीचे 
संदर्भ पत्र क्र .मुअ'नऊ)/माहिती/क्र.9७०मधील अभिप्रायानुसार तिलारी जलविद्युत प्रकल्पातून केंद्रिय 
राखीव पोलीस दलाला दरवर्षी 0.3940 दलघमी पाणी दिल्यास वर्षाकाठी ०.४५ दशलक्ष युनिट वीज 
निर्मिती कमी होईल.प्रस्तुत प्रकरणी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेश क्र.९/२०१७ दि. 
२२/९/२०१७ च्या सुधारित निकषाप्रमाणे ०.२८३८ दलघमी इतका पाणी कोटा देय असल्यामुळे वीज 
निर्मितीमध्ये होणारी घट ०.४५ दडालक्ष युनिट पेक्षा कमी असेल. त्याबाबत महामंडळ स्तरावर खात्री करून 
घ्यावी. 

विद्युत निर्मितीनंतरचे पाणी तिलारी सिंचन प्रकल्पात वापरण्यात येते. त्यामुळे प्रकल्प पाणी वापराच्या फेर 
नियोजनात त्याचा समावेश करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ२०१८/(४४६/१८)/सिंव्य (धो-२) 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०२०२१६१८०६७३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत:- संदर्भ पत्र क्र.६ व Digitally signed by Atul Ashok Kapole 
Atul Ashok Mahorasina वी 
Kapo | 8 eon OU = Water Resources 
Date: 2019.02.02 16:32:23 +05'30' 
(अ.अ.कपोले) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 


. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 

. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
८. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 


Go 


99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 


१६ 
१७ 
१८ 


१९ 
२० 
२१ 
२२ 


. प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, जलसंपदा विभाग, कर्नाटक राज्य. 
सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे 
मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश ,मुंबई 
. मुख्य अभियंता(नवीकरण ऊर्जा), महानिर्मिती ,मुंबई 
.महानिरीक्षक,केंद्रिय राखीव पोलीस दल ,CoBRA School of jungle Warfare and Tactics 
(CSUWT)” प्रशिक्षण केंद्र,तोराळी, ता.खानापूर, जि. बेळगावी, कर्नाटक 
. उप सचिव (जलविज्ञान) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
.उप सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
.अधीक्षक अभियंता ,दक्षिण कोंकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस -सिंधुदूर्गनगरी 
. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


= 


महाराष्ट्र शासन ao 


क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. ३९६/ऊर्जा-४ 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


> मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
० दुरध्वनी क्र. : ०२२-२२८८३७३५ 
9 él ०9 | a ईमले क्र. Bhimashankar.manta@nic.in 
दिनांक : १६ जानेवारी, २०१९ 
प्रति, 
सचिव (लाक्षेवि), 
जलसंपदा विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
260१०१७ ती तिक 


अतिव carat) विषय : तिलारी जलविद्युत प्रकल्पातून तोराळी (जि. बेळगाव) येथील केंद्रीय राखीव पोलिस 
= ay दलाच्या CSIWT प्रशिक्षण केंद्राकरीता 0.394 दलघमी बिगर सिचंन पाणी 
a डी ) आरक्षणाबाबत. । 
ची संदर्भ : १) आपल्य़ा विभागाकडून उपरोक्त विषयी प्राप्त झालेला प्रस्ताव क्र . बिसिआ- 
२०१८/(४४६/१८)/सि.व्य.(धो) 


२) महानिर्मिती कंपनीचे दिनांक ०४.०१.२०१९ रोजीचे पत्र. 
महोदय, 
उपरोक्त विषयाबाबत तिलारी जलविद्युत प्रकल्पातून तोराळी(जि. बेळगाव) येथील केंद्रीय राखील 
पोलिस दलाच्या CSUWT पशिक्षण केंद्राकरिता ०.३१५ द.ल.घ.मी. बीगर सिंचन पाणी आरक्षणाबाबतचा 
प्रस्ताव आपल्या विभागाकडून प्राप्त झाला होता . सदर प्रस्तावाबाबत महानिर्मिती कंपनीकडून प्राप्त 
माहितीच्या आधारे या विभागाचे अभिप्राय खालीलप्रमाणे आहेत:- 

१) सदर प्रस्तावामुळे तिलारी जलविद्युत प्रकल्प मुख्य धरण धामणे येथून केंद्रीय राखीव पोलिस 
दलाला दरवर्षी ०.३१५ द.ल.घ.मी. पाणी दिल्यास वर्षाकाठी ०.४५ द.ल. यूनिट विज निर्मिती कमी 
होईल. Pt eo 

२) वीज निर्मितीतील घट नियंत्रण बाह्य असल्यामुळे महसूली तृटीची भरपाई अंतिम समायोजनेद्वारे 
वीज नियामक आयोगाकडून करुन घेता येईल. 

३) सिंचन कपात प्रकल्पाच्या नृतनीकरणासाठीचा पुर्नस्थापन करण्याचा खर्च जलसंपदा विभागाद्वारे 
करण्यात यावा. 


आपला, 


Agee 
(भि.य. मंता) 
सोबत : वरीलप्रमाणे उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


डू 
H:\Kharat Sir Backup May-2017\Desktop\KHARAT SIR - CR_Update, ON & Ltrs\REKHA\LETTER\Main Letters\2019\LETTER Fram 01.01,.2019.doc 


last e 


५.१.१€. 


अ 
क... ह 
ye 


महानिर्मित 


पलाराष्ट्र पाऊस बीज PUT sere qa tt 


महाराष्ट्र राज्य बीज fae कंपनी मर्यादित 


फोन : ०२२-२२६१९१००८/२२६१९२०० मुख्य अभियंता (नवोकरणोय ऊर्जा) 
२२६७६९५७ हॉगकाँग बॅक इमारत. उेरा मजला, 

फॅक्स : ०२२-२२६९-३३६/२२६१९६९९ महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट 

ई-मेल : cehydro@mahagenco.in मुंबई-४००००९ 


7720001000 ee ee we ew ee we oe ee eee ee 


मुआअ(नऊ)/माहितो/ Ny 7 7 (0) दं च्छ Vee व्र 4 JAN 7119 


प्रति, 

ज. मि. निकुंभ, 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 


विषय :- तिलारी जलविद्युत प्रकल्पातून तोराळी (जि. बेळगाव) येथील केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या 
CSIWT प्रशिक्षण HARTA ?.३९५ दलघमी बिगर सिचन पाणो आरक्षणाबाबत 


उपरोक्‍त विषयास अनुसरुन तिलारी जलविद्युत प्रकल्पातून तोराळो (जि. बेळगाव) येथोल casts राखोव 
पोलिस दलाच्या CSIWT प्रशिक्षण केंद्राकरीता ०.३१५ दलघमी (०.९३८ दशलक्षघमी असा उल्लेख Festa 
पत्रात झालेला आहे.) बिगर सिचन पाणी आरक्षणाबाबत अभिप्राय शासनास कळविणेबाबतचे आपले पत्र या 
कार्यालयास प्राप्त झाले आहे, 

या प्रस्तावानुसार तिलारी जलविधुत प्रकल्प मुख्य धरण धामणे येथून केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला 
दरवर्षी ०.३१५ दशलक्षघमी पाणी दिल्यास वर्षाकाटो ०.४५ दशलक्ष युनिट वीज निर्मिती कमी होईल. 

खोज निर्मितीतील घट नियंत्रणवाहव असल्यामुळे महसूलो तुटीचो भरपाई ऑतम समायोजनाद्रारे वोज 
नियामक आयोगाकडून करून घेता येईल हीसाटी शासन/जलसंपदा विभागाकडून भरपाई मागण्याची, 
आवश्यकता नाहो) तसेच सिचन कपात पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्रकल्पाचे नुतनोकरण जलसंपदा विभागाद्वारे 
करण्यात येणास-असल्यामुळे त्या विषयो लागणा-या खचांबद्दलचा अभिप्राय जलसंपदा विभागाद्वारे घण्यात यावा 
[मुद्दा क्र.१८) | 


सदर पत्रास मा. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकाय संचालक, महानिर्मिता यांनी मान्यता दिली आहे 
करीता, आपल्या माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव सविनय सादर 


सोबत : वरोलप्रमाणे. 


हळ मर्त्य आ" ot (नऊ) 
>> we okay 
OF ae महारनिर्मिलो. HAT 

> Oe 


